अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या , तथापि 
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या/अन्य 
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या मोटार वाहन 
विभागातील अधिकारी/ कर्मचारी यांच्याकरिता 
अपिसंध्य पदे निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०४१९/प्र.क्र.१३०/परि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २४ नोव्हेंबर, २०२० 


wat: १) सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब 
दिनांक - २१.१२.२०१९. 
२) सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ओ/१६-ब 
दिनांक - ३०.०६.२०२०. 
३) सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ओ/१६-ब 
दिनांक - २८.९.२०२०. 
प्रस्तावना : 
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्र.८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये दि.६/७/२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने, सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भीय क्र.१ दिनांक २१.१२.२०१९ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्त झालेल्या तथापि, जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न 
शकलेल्या अथवा अन्य जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करणे, तसेच 
उक्त अनुसूचित जमातीच्या पदावर नियुक्‍त झालेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची रिक्‍त होणारी पदे भरण्यासाठी महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगास मागणीपत्र पाठविणे याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. मोटार वाहन विभागातील मोटार वाहन निरक्षक, 
सहायक मोटार वाहन निरिक्षक,मुख्य लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लेखापरिक्षक, कनिष्ठ लिपिक, लिपिक-टंकलेखक , 
शिपाई व वाहन चालक यांच्याकरीता १६ अधिसंख्य पदे या विभागाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या, अन्य मागासवर्ग 
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या, जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या अधिकारी / 
कर्मचारी यांच्यासाठी मोटार वाहन विभागातील मोटार वाहन निरक्षक, सहायक मोटार वाहन निरिक्षक,मुख्य लिपिक, वरिष्ठ 
लिपिक, कनिष्ठ लेखापरिक्षक, कनिष्ठ लिपिक, लिपिक-टंकलेखक, शिपाई व वाहन चालक यांच्याकरीता या विभागात या 


शछासननिर्णयान्वये १६ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०४१९/प्र.क्र.१३०/परि-३ 
२. उपरोक्त नमूद केल्यानुसार जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या, अन्य मागासवर्ग जात वैधता प्रमाणपत्र 
सादर केलेल्या, तसेच जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असलेले एकूण १६ अधिकारी / कर्मचारी यांची 


माहिती विवरणपत्र-१ मध्ये नमूद करण्यात आली आहे, 


३. उपरोक्त नमूद केल्यानुसार संवर्गनिहाय व कार्यालयनिहाय निर्माण करण्यात येत असलेल्या अधिसंध्य पदांची संख्या 


विवरणपत्र-२ मध्ये नमूद करण्यात आली आहे. 


४. वरीलप्रमाणे एकूण १६ अधिसंख्य पदे मोटार वाहन विभागाच्या आस्थापनेवर सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भीय क्र.२ 
च्या दि.३०/६/२०२० च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्माण करण्यात येत आहेत. सदर 
अधिसंख्य पदांबाबत सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भीय क्र.३ च्या दि.२८/९/२०२० च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार 
वित्त विभागाची कार्योत्तर मान्यता घेण्याची कार्यवाही स्वतंत्रपणे करण्यात येईल. तसेच, ११ महिन्यांच्या कालावधीनंतर 


अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्‍तीस शासनाने मुदतवाढ न दिल्यास कोणतेही अधिसंख्य पद कार्यरत राहणार नाही. 


५. ज्या अधिकारी / कर्मचारी यांचे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या जात पडताळणी समितीच्या 
निर्णयाच्या विरोधात मा . न्यायालयामध्ये याचिका प्रलंबित असतील अशा प्रकरणी सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन १६ ब 
यांच्या शासन निर्णय दिनांक २१.१२.२०१९ मधील ३ ( क) येथील सूचनेनुसार परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाने मा . सर्वोच्च 
न्यायालयाचे दिनांक ०६.०७.२०१७ चे आदेशा संबंधित न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून , अशी प्रकरणे तात्काळ निकाली 
काढण्यासाठी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. तद्‌ृनंतर सदर अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग 


करण्याबाबतची न्यायोचित कार्यवाही करावी. 


६. fer पदावर सेवा वर्ग करण्यात येणारे अधिकारी / कर्मचारी सध्या ज्या पदावर कार्यरत आहेत त्या पदाचे 
अधिसंख्य पद निर्माण करुन, तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्यांकरीता किंवा ते सेवेत ales असते तर ते ज्या दिनांकाला 
सेवानिवृत्त झाळे असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत सदर अधिकारी / कर्मचारी यांच्याकरीता सदर 
अधिसंख्य पद अस्तित्वात राहील. 

७. अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात येणारे सोबतच्या विवरणपत्र-१ मधीळ अ.क्र.१ ते २ च्या संवर्ग-अ च्या 
अधिकाऱ्यांचे आदेश शासन स्तरावरून निर्गमित करण्यात येत आहेत. तर परिवहन आयुक्त कार्यालयाने विवरणपत्र-१ मधील 


उर्वरित संवर्ग-क व ड च्या अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून तात्काळ 


वर्ग कराव्यात. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०४१९/प्र.क्र.१३०/परि-३ 
८. अधिसंख्य पदांच्या वेतनावर येणारा खर्च हा संबंधित अधिकारी / कर्मचारी सध्या ज्या कार्यालयात कार्यरत आहेत, त्या 
कार्यालयाच्या वेतनासंबंधिच्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून 


भागविण्यात यावा . 


९. हा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब,दिनांक २१/१२/२०१९ च्या शासन 


निर्णयामधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे . 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 


असून त्याचा संकेताक २०२०११२४१७१९०९४०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 


आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly si DEEPAK UTTAMRAO POKALE 
ment Of Maharashtra, ou=HO! 


Digitally sig 
DN: c=IN, o= if Maharasht 

D E E PA K UTTAM RAO DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4,20=856b31¢793b12e4f22cb247cScff7#3358867f24824a2234 
f6131bf8940dbd2e, 


P O KA L E serialNumber=f4163205e7b4960cc7ca6f97 3dédeb06502b2e8fc4 


7a41 1 babcf42a0e99cf34b, cn=DEEPAK UTTAMRAO POKALE 
Date: 2020.11.24 17:21:57 +05'30' 


(दिपक पोकळे) 
अवर सचिव, गृह (परिवहन) विभाग 


ME 


प्रत, 


) मा.मंत्री (परिवहन)यांचे खाजगी सचिव. 

) मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१,मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र -१,मुंबई. 

) मा.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


mm SF 0०८ wW AH -O 


परिवहन आयुक्त,महाराष्ट्र राज्य. 

उप सचिव, कार्यासन-१६-ब सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई व सर्व संबंधित जिल्हे (परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत) 
कक्ष अधिकारी, (आपुक), वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 

१०) निवडनस्ती (परि-३). 


“०? (0२ ७. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


विवरणपत्र-१ 


अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले कर्मचारी, अन्य मागास जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले तसेच जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत 
न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असलेले कर्मचारी - 


अ | अधिकारी/ कार्यालयाचे । सध्या कार्यरत | शासन सेवेतील  । सेवानिवृत्ती | मूळ निर्माण अ.ज. जात प्रमाणपत्र अवैधअन्य/ मागास प्रवर्ग जात प्रमाणपत्र 
Bw. | कर्मचारी यांचे नाव असलेलेपद | नियुक्तीचा दिनांक | दिनांक नियुक्ती | करावयाचे =| सादर केले किंवा कसे? 
नांव झालेले पद | अधिसंख्य पद | असल्यास कोणत्या मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
केले? 
an] 3 8 4 g ७ ८ ९ १० 
१ | विजय सखाराम परिवहन मोटार वाहन | १८-०२-१९८५ ३१-१२- | सहा.मोटार | मोटार वाहन | अ.ज. जात प्रमाणपत्र अवैध/ विमाप्र चे जात प्रमाणपत्र सादर 
साळुंखे आयुक्‍त निरीक्षक २०२२ वाहन निरीक्षक | केले आहे. 
कार्यालय गट-अ निरीक्षक 
२ | प्रदीप प्रापका,पुणे | मोटार वाहन | १७-०५-१९९९ सहा. मोटार वाहन श्री इंगळे.यांचे अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र अवेध 
बाळकृष्णराव निरीक्षक मोटार निरीक्षक | ठरविल्याप्रकरणी त्यांनी मा उच्च.न्यायालय, नागपूर खंडपीठ 
इंगळे gat wey येथे दाखल केलेल्या Re याचिका क्रमांक ५४२/२००५ मध्ये मा. 
ee न्यायालयाने दिनांक ०१.०८.२०१६ रोजी पारित केलेल्या 
आदेशानुसार श्री इंगळे.यांनी ते स्वत: तसेच त्यांचे वारससंतती/ 
अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचालाभांचा/ दावा करणार 
नसल्याचे बंधपत्र नियुक्‍ती प्राधिकारी तसेच शासनास सादर 
केले आहे. 
३3 | प्रदिप दौलतराव परिवहन सहाय्यक ०४-०६-१९९९ ३१-०१- सहा. सहाय्यक =| उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपिठ येथे दाखल मूळ 
नांदकर आयुक्‍त मोटार वाहन २०२९ मोटार । मोटार वाहन | याचिका क्र.३५६८/९९ मध्ये न्यायालयाने दिनांक ०४/०३/२०१४ 
कार्यालय निरीक्षक वाहन निरीक्षक | रोजी अंतिम frat दिला आहे. न्यायालयाने सदर 
गट-क निरीक्षक निकालान्वये याचिकाकर्ते श्री. नांदकर यांना पुन्हा अर्ज सादर 
करुन जात वैधता पडताळून घेण्याचे निर्देश दिले होते. तथापी 
श्री. नांदकर यांनी संबंधीत जात प्रमाणपत्र पडताळणी 
समितीकडे अर्ज सादर केल्याचे दिसुन येत नाही. 
४ | St. राजाराम कोळी | प्रापका, मुख्य लिपिक । ०३.०५.१९८२ ३१.०५.२०२१ | कनिष्ठ मुख्य लिपिक | वि.प्र.मा. प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 
कोल्हापूर लिपिक 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०४१९/प्र.क्र.१३०/परि-३ 


अ | अधिकारी/ कार्यालयाचे |। सध्या कार्यरत । शासन सेवेतील | सेवानिवृत्ती मूळ निर्माण अ.ज. जात प्रमाणपत्र अवैधअन्य/ मागास प्रवर्ग जात प्रमाणपत्र 
क्र. | कर्मचारी यांचे नाव असलेलेपद | नियुक्तीचा दिनांक | दिनांक नियुक्ती | करावयाचे । सादर केले किंवा कसे? 
नांव झालेले पद | अधिसंख्य पद | असल्यास कोणत्या मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
केले? 
५ | श्री. दिगंबर गोवारी | परिवहन कनिष्ठ लेखा । ०१.०६.१९८२ ३१.०८.२०२० | कनिष्ठ कनिष्ठ लेखा | वि.प्र.मा. प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 
आयुक्‍त परिक्षक लिपिक | परिक्षक 
कार्यालय 
६ । राजेश झेंडेकर | प्रापका, पनवेल | वरिष्ठ लिपिक | ०२.०५.१९९२ ३१.०७.२०२८ | कनिष्ठ वरिष्ठ वि.प्र.मा. प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 
लिपिक लिपिक 
७ | पी.बी. होवतकर । प्रापका, वरिष्ठ लिपिक | १३.०५.१९८५ ३१.०७.२०२१ | कनिष्ठ वरिष्ठ इ.व.मा. प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 
अमरावती लिपिक लिपिक 
८ | श्रीमती विद्युलत्ता | प्रापका, पुणे  । वरिष्ठ लिपिक | १८.०१.१९९० ३०.०९.२०२६ | कनिष्ठ =| वरिष्ठ अ.ज. प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यात आले आहे 
हिप्परगे लिपिक । लिपिक व वि.प्र.मा. प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 
९  । श्रीमती सविता प्रापका, पुणे  । वरिष्ठ लिपिक | २८.०३.२००० ३१.०३.२०३४ | कनिष्ठ वरिष्ठ अ.ज. प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र अवेध ठरविण्यात आले आहे 
कोळी लिपिक लिपिक व विप्रवर्गाचे.प्र.ममा. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 
१० | श्री. पुरुषोत्तम प्रापका, नागपूर । लिपिक ०८.०१.१९९६ ३०.०६.२०२४ | लिपिक । लिपिक अ.ज. प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यात आले 
पौनिकर (ग्रामीण( टंकलेखक टंकलेखक | टंकलेखक | आहे. 
११ | श्री. महेश निमजे । प्रापका, नागपूर | लिपिक ३०.०६.१९९७ ३१.०७.२०३२ | लिपिक लिपिक अ.ज. प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यात आले 
(ग्रामीण टंकलेखक टंकलेखक | टंकलेखक | आहे. 
१२ श्री. राजेद्र घरत  । प्रापका, नागपूर | लिपिक ०२.०३.२०१२ 39.09.2089 | लिपिक लिपिक अ.ज. प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र अवेध ठरविण्यात आले 
(ग्रामीण टंकलेखक टंकलेखक | टंकलेखक | आहे. 
१३ | श्रीमती सोनी प्रापका, नागपूर । लिपिक ०५.०६.१९९७ २८.०२.२०२५ | लिपिक लिपिक अ.ज. प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यात आले 
बोरकर (शहर( टंकलेखक टंकलेखक | टंकलेखक | आहे. श्रीमती बोरकर यांनी मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ 
येथे रिट याचिका क्र.२२५१/२०१८ दाखल केली असून मा. 
न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. सदर प्रकरण 
न्यायप्रविष्ठ आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०४१९/प्र.क्र.१३०/परि-३ 


अ | अधिकारी/ कार्यालयाचे । सध्या कार्यरत | शासन सेवेतील | सेवानिवृत्ती मूळ निर्माण अ.ज. जात प्रमाणपत्र अवैधअन्य/ मागास प्रवर्ग जात प्रमाणपत्र 
क्र. | कर्मचारी यांचे नाव असलेलेपद | नियुक्तीचा दिनांक | दिनांक नियुक्ती । करावयाचे । सादर केले किंवा कसे? 
नांव झालेले पद | अधिसंख्य पद | असल्यास कोणत्या मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
केले? 
१४ | श्री. विजय भिवटे । प्रापका, पुणे । वाहन चालक । १८.११.१९९९ ३०.०६.२०२८ | वाहन वाहन चाळक | अ.ज. प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यात आले आहे 
चालक व भ.क.ज. प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 
१५ | श्री. समकांत प्रापका, धुळे । शिपाई ११.१०.१९८४ ३०.०६.२०२३ | शिपाई शिपाई वि.प्र.मा. प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 
एकनाथ सपकाळे 
१६ | श्री. आर जी. तोडे | प्रापका, धुळे =| शिपाई ३१.०९.१९८२ ३०.०५.२०२० | शिपाई शिपाई सदर कर्मचाऱ्याने त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी 
करण्यासाठी विहित मुदतीत जात पडताळणी समितीपुढे प्रस्ताव 
सादर केलेला नाही. 


803081 क अ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०४१९/प्र.क्र.१३०/परि-३ 


विवरणपत्र- २ 
सा.प्र.वि./का.१६ ब च्या दिनांक २१.१२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वयेअ.ज.प्रवर्गातील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी कार्यालय निहाय 
माहिती 
अ. कार्यालयाचे नाव मोटार । सहाय्यक | मुख्य | कनिष्ठ | वरिष्ठ | कनिष्ठ | वाहन | शिपाई एकूण 
क्र. वाहन | मोटार लिपिक | लेखापरिक्षक | लिपिक  लिपिक/ | चालक 
निरीक्षक वाहन लिपिक 
निरीक्षक टंकलेखक 

“| परिवहन आयुक्‍त कार्यालय [sar =| a ८ — क poo | 5] om [ee] 3 
Q | प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोल्हापूर ee | Lee J 1 १_| es | oo | 10 शिक eee] 1 १ 
3. | प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पनवेल po jr ee ॥ | oo | po | शिश | 0 | | || ॥*-] 1 १ 
४ | प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अमरावती |, ser | |. ७. 4 oa [el ae a | 0 | | eo) po | | 4 | 
५ | प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पुणे ae = i, “कै: .. शिवा २ li “30. I 1 १_| fo | शिंग अगा 
६ | प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपूर शिक aa 6 a I] 3 a | 3 

(ग्रामीण( 
७ । प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपूर ae i] as a aa a | = | az 

(STS 
८ प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, धुळे |e [ee [te ee | 0_| 8 | 2 

एकूण ae za Loa aa 1 ४ | | ४ | | ह. .| २ १६ 


KKKKKKK 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


